राज्यातील कारागृहातील सोयीसुविधा- 
स्नानगृहे, शौचालय बांधणे / दुरुस्त करणे या 
कामांच्या येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 


प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-०११८/प्र.क्र.५/तुरुंग-२ 


मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०१८ 


वाचा 


शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १७ जानेवारी,२०१८ 


शुध्दिपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक १७ जानेवारी २०१८ मधील परि. 3 


“यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-१०, ४०७० Sax War सेवांवरील भांडवली खर्च 


८०० इतर खर्च (००) (११) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस विभागाच्या कार्यालयीन 


इमारतीचे बांधकाम करणे (४०७००२१२) , ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या 


मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा.” 


च्या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


“ यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-१०, ४०७० इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च 


८०० इतर खर्च (००) (११) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस विभागाच्या कार्यालयीन 


इमारतीचे बांधकाम करणे (४०७००२११), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या 


मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा.” 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-०११८/प्र.क्र.५/तुरुंग-२ 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या १७७"""/.॥8॥॥9/99॥॥9.9०/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२१५१७०१५३१६२९ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Siddharth Vidyadhar Dhandore 
S | d d h a rt h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=18c12c8352414c8a8937fd0998c9ca8d81b7e 
Vi d ya d h a [| a489acfd97 1bb6de950e8d1d54f, 
serialNumber=5d16166df09e1 1 1cba9c7d5e4e321b3 
40111df7b21c5bO0fffObe638e80ea9a1b, cn=Siddharth 
D h a al d (0 re Vidyadhar Dhandore 
Date: 2018.02.15 17:09:10 +05'30' 
(सि.वि.धांडोरे) 
अधिकारी ह भाग - 
कक्ष , गृह वि 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा,मुंबई. 

४. कारागृह उपमहानिरीक्षक (पश्चिम विभाग), पुणे, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे/ठाणे 

८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे/ठाणे 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 

qo, उप सचिव / अवर सचिव ( पोल-७ / बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
११. निवडनस्ती- (तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


